कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
सन २०१८-१९ करिता पौष्टिक तृणधान्य पिकांच्या प्रचार 
व प्रसिध्दी करीता रु.४.०० लाख केंद्र हिस्सा वाढीव 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०१८/प्र.क्र.६९/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- 

१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि.२७/०४/२०१८. 

२. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण/२०१७-प्र.क्र.३१/१७-अ,दि.२०१७/०४/१९ . 

३. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र Do No./1-22018 —NFSM दि. २६/०२/२०१८ 

४. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र ९55॥॥/७॥॥-१//५/॥-२०१८-१९/₹.॥०.०१/९८/१८, दि.०९/०३/२०१८. 

५. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे 
पत्र No.2 -16/2018 NFSM, दि. ०१/०५/२०१८ 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-१०१८/प्र.क्र.४६ /४-अ, दि.०९/०५/२०१८. 

७. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे 


पत्र No.20-27/2017-NFSM(CA-V), दि.१६/०५/२०१८. 
८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१८१९/२२६/१८, दि.३१/०५/२०१८. 
९. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-१०१८/प्र.क्र.६९ /४-अे, दि.०४/०६/२०१८. 
१०. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१८१९/२३५/१८, दि.१४/०६/२०१८. 
११. कृषी, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र ९०.३ -16/2017- NFSM, दि.२२/१०/२०१८ 
१२. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/वाढीव कार्य./प्र.क्र.२१/३४१/१८, दि.२५/१०/२०१८. 
१३. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०१८/प्र.क्र.६९/४-अ, दि.३१/१०/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियांतर्गत समाविष्ट पिकांच्या उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ करणे, शोत जमिनीची 
सुपीकता व उत्पादकता वाढविणे, रोजगारांची संधी निर्माण करणे व शेतक-यांच्या उत्पादनात वाढ करणे ही 
प्रमुख्य उद्दीष्ट आहेत. 
सन २०१८-१९ करीता केंद्र शासनाने महाराष्ट्राकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांसाठी (भात, गहू, कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्ये (Nutri Cereals) ₹ २३९८९.६८५ लाख रकमेचा कृती 
आराखडा मंजूर केला. त्यास केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि.०१/०५/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. 
त्यानुसार सदर रु.२३९८९.६८५ लाख (केंद्र हिस्सा रु.१४३९३.८११ लाख--राज्य हिस्सा रु.९५९५.८७४ लाख) 
रकमेच्या कृती आराखडयास दिनांक ०९/०५/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०१८/प्र.क्र.६९/४ओ 


केलेली आहे. तद्नंतर सन २०१८-१९ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्ये पिकांकरीता 
कडधान्य पिकाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी रु.१२००.०० लाख (केंद्र हिस्सा रु.७२०.००--राज्य हिस्सा रु.४८०.०० 
लाख) रकमेच्या वाढीव कार्यक्रम दि.२२/१०/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूर केला आहे. त्यास दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. अशाप्रकारे २०१८-१९ 
मध्ये सदर अभियानातंर्गत आतापर्यंत एकूण रु.२५१८९.६८५ लाखाच्या कार्यक्रमास (केंद्र हिस्सा रु.१५११३.८११ 
लाख व राज्य हिस्सा रु.१००७५.८७४ लाख) प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 

तद्नंतर केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत पौष्टिक तृणाधान्य पिकांच्या 
प्रचार व प्रसिध्दी करिता रु.४.०० लाख केंद्र हिस्सा (१०० %) निधीचा वाढीव कार्यक्रम केंद्र शासनाने 
दि.१३/११/२०१८ च्या पत्रान्वये मंजूर केला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत पौष्टिक तृणाधान्य पिकांच्या 
प्रचार व प्रसिध्दी करिता रु.४.०० लाख केंद्र हिस्सा (१००%) निधीचा वाढीव कार्यक्रम राबविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णयः 

१. सन २०१८-१९ करिता कृषि उन्नती योजनतंर्गत-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिकांतर्गत पौष्टिक 
तृणाधान्य पिकांच्या प्रचार व प्रसिध्दी करिता रु ४.००.लाख केंद्र हिस्सा (१००%) निधीच्या वाढीव कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर निधी केंद्र हिस्स्याच्या उपलब्ध लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ करिता करण्यात आलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. अभियानांतर्गत संदर्भाधिन दि.०९ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील दिशा निर्देशानुसार सदर रु.४.०० 
लाख रकमेच्या वाढीव कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१८११५५३१९२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Shrikant bch acm cs gt 


tra, 

2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 beeOfffaa62085¢34d 

b6bfd8c, 
h k A serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c192e 

7 a n [| a a n n g e 9991358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2018.12.18 12:03:33 +05'30' 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Whe: 

मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Aa A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०१८/प्र.क्र.६९/४ओ 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


